वर्ष ८ , अंक ४७ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


[ पृष्ठे ३ ९ किंमत रुपये : १४.०० 


नगरविकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०२२ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

66 

66 

" " 

क्रमांक टीपीएस -१२२१ / ७ / प्र.क्र .७७ / २२ / नवि- १२. – ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / 
९ ७ / नवि- १२ , दिनांक ४ ऑक्टोंबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२० ९ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९ / 
नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे , २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर १० च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौ . म्हातार्डी येथील स.नं. १ पै , ३ पै , ४ पै , ५ पै , २५ पै , 
२७ पै , २८ पै , ३४ पै , ३५ पै , ४६ पै , ८६ पै , ९ ८ पै , १०६ पै , व इतर या जमिनी आ.क्र . प्रपोज लोको शेड / X / २ , म्युनिसिपल प्रायमरी स्कुल / X / ६ . 
रिक्रिएशनल ग्राऊंड / X / १ , माध्यमिक शाळा / X / ४ व इतर वापर विभागामध्ये तसेच मौ . आगासन येथील स.नं. १८ पै , १ ९पै , २० पै , २२ पै , २४ पै व 
इतर या जमिनी बस स्टँण्ड , प्रभाग कार्यालय व हॉस्पिटल या आरक्षणामध्ये व इतर वापर विभागामध्ये तसेच सेक्टर क्र . ११ मधील मौ . देसाई 
स.नं .६३ , १३६ पै , १३७ पै , २ ९९ व इतर मौ . शिळ येथील स.नं .६३ पै , ६५ पै व इतर मौ . पडले येथील स.नं. ९ ४ पै व इतर या जमिनी सिवेज ट्रिटमेन्ट 
प्लॅन्ट / पंम्पींग स्टेशन / X / १ , म्युनिसिपल हौसिंग XI / १ , महाविद्यालय / XI / १ , क्रिमीशन ग्राऊंड , म्युनिसिपल परपज / XI / १ , पोलीस स्टेशन / XI / 
२ या आरक्षणामध्ये तसेच भागशः रहिवास , भागशः हरित , भागशः सार्वजनिक / निमसार्वजनिक वापर विभाग , व भागशः विकास योजना रस्ते 
यामध्ये समाविष्ट आहेत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे . ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशन यांचे दिनांक १०/२/२०२० च्या सुधारित आखणीच्या 
अनुषंगाने , प्रसिद्ध केलेल्या भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील जमिनीवर मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची आखणी 
व स्टेशन प्रस्तावित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ५ जानेवारी २०२१ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे . ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

66 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


२ 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या 
अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 

नोंद 


विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौ . म्हातार्डी येथील स.नं. १ पै , ३ पै , ४ पै , ५ पै , २५ पै , २७ पै , २८ पै , ३४ पै , ३५ पै , ४६ पै , 
८६ पै , ९ ८ पै , १०६ पै , व इतर या जमिनी आरक्षण क्र . लोको शेड / X / २ , म्युनिसिपल प्रायमरी स्कुल / X / ६ , रिक्रिएशनल ग्राऊंड / X / १ , माध्यमिक 
शाळा / X / ४ , व इतर वापर विभागामध्ये मौ . आगासन येथील जमिनी स.नं. १८ पै , १ ९पै , २० पै , २२ पै , २४ पै , व इतर जमिनी , बस स्टॅण्ड , प्रभाग 
कार्यालय व हॉस्पिटल , व इतर वापर विभागामध्ये , मौ . देसाई येथील स.नं. ६३ , १३६ पै , १३७ पै , २ ९९ व इतर मौ . शिळ येथील स.नं. ६३ पै , ६५ पै , 
व इतर तसेच मौ . पडले येथील स.नं. ९ ४ पै , व इतर या जमिनी आरक्षण क्र . प्रपोज सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लॅन्ट / पंपिंग स्टेशन XI / १ , म्युनिसिपल हौसिंग / 
XI / १ , महाविद्यालय XI / १ , क्रिमीशन ग्राऊंड , म्युनिसिपल परपज / XI / १ , पोलीस स्टेशन , भागशः विकास योजना रस्ते , भागशः रहिवास वापर , 
भागशः हरित , भागशः सार्वजनिक - निमसार्वजनिक विभागातील जमिनीवर मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन व स्टेशनची आखणी दर्शविण्यात येत आहे . 
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 


३ . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध ठेवावा . 


( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 

( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 


४ . 

करण्यात यावी . 


सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध 


" " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 21st October , 2022 

NOTIFICATION 


m 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1221 / 7 / C.R.77 / 22 / UD - 12 . Whereas , the Revised Development Plan of the city of 
Thane ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been sanctioned partly by the 
Government in the Urban Development Department , under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as " the 
said Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under Section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / 
UD - 12 , dated the 3rd April , 2003 and has come into force with effect from 14th May , 2003 ; 


And whereas , in the said Development Plan of Sector - 10 , land bearing S.No.1pt , 3pt , 4pt , 5pt , 
25pt , 27pt , 28pt , 34pt , 35pt , 46pt , 86pt , 98pt , 106pt and etc. of Village Mhatardi are included in 
Site No.X / 2 - Lokoshed , Site No.X / 6 - Municipal Primary School , Site No.X / 1 - Recreational Ground , 
Site No.X / 4 - Secondary School , and other Zones , S.No.18pt , 19pt , 20pt , 22pt , 24pt and etc. of Village 
Aagasan are included in Bus Stand , Ward Office Hospital , Sector 11 land bearing S.No.63pt , 136pt , 
137pt , 299 and etc. of Village Desai , S.No. 63pt , 65pt and etc. of Village Shil , S.No.94pt and etc. of 
Village Padale , are included in Site No.XI - Sevarage Treatment Plant / Pumping Station , Site No.XI / 
1 - Municipal Housing , Site No. XI / 1 - College , Cremation Ground , Site No.XI / 1 - Municipal Purpose , 
Site No.XI / 2 - Police Station , partly Residential Zone , partly Green Zone , partly Public / Semipublic 
Zone and partly Development Plan Roads ( hereinafter referred to as " the said Land " ) ; 


And whereas , In pursuance of the revised alignment by the National High Speed Corporation 
vide letter dated 10/2/2020 , the Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said 
Municipal Corporation " ) , after following the legal procedure under sub - section 1 of Section 37 of 
the said Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan as shown on 
the part plan published with the notice by the said corporation to the Government for sanction , 
vide letter dated 5/1/2021 ( hereinafter referred to as “ the Proposed Modification " ) ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification as described below : 


In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 

ENTRY 

" The Alignment of Mumbai - Ahamadabad Bullet Train and Station through the land bearing 
S.No. 1pt , 3pt , 4pt , 5pt , 25pt , 27pt , 28pt , 34pt , 35pt , 46pt , 86pt , 98pt , 106pt and other which are 
included in Site No.X / 2 - Lokoshed , Site No.X / 6 - Municipal Primary School , Site No. X / 1 - Recreational 
Ground , Site No. X / 4 - Secondary School and other Zones , from Village Mhatardi , S.No. 18pt , 19pt ; 
20pt , 22pt , 24pt and other from of Village Aagasan which are included in Bus Stand , Ward Office 
Hospital and other Zones , land bearing S.No.63pt , 136pt , 137pt , 299 and other from of Village 
Desai , S.No.63 , 65 and other from Village Shil , S.No. 94pt and other of Village Padale , which are 
included in Sevarage Treatment Plant / Pumping Station / XI / 1 , Municipal Housing / X1 / 1 , College 
XI / 1 , Cremation Ground , Municipal Purpose XI / 1 , partly in Residential Zone , partly in Green 
Zone , partly in Public / Semipublic Zone and partly in Development Plan Road and other zones as 
specifically shown on the Part Plan . " 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 


( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be made available on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , पश्चिम उपनगरे , मुंबई यांजकडून 
कायमस्वरूपी अधिसूचना / आदेश 

- 

जा . क्रमांक २७३५ / पोउआ / प.उ. / अधिसूचना / वाहतूक / २०२२. - मी , नितीन पवार , पोलीस उप आयुक्त ( पश्चिम उपनगरे ) , वाहतूक , 
मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( सन १ ९ ८८ चा अधिनियम क्र . ५ ९ ) , सह शासकीय अधिसूचना क्र . एम.व्ही.ए .०५८ ९ / 
सी.आर - १०६१ / टी . आर . ए . -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून वाहतूक कोंडी कमी करणेकरीता 
खालीलप्रमाणे कायमस्वरूपी आदेश निर्गमित करीत आहे . 


अधिसूचना क्र . १ ९ ० / पोउआ / वाहतूक / पश्चिम उपनगरे / कायमस्वरूपी / २०२२ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 
नो पार्किंग / वाहने उभी करण्यात मनाई 


" 

समता नगर वाहतूक विभाग हद्दितील संजय नगर मस्जिदच्या मुख्य द्वारापासुन १०० मी . परिसर हा “ नो पार्किंग ” क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात 
येत असल्याने नमूद परिसरातील रस्त्यावर सर्व प्रकारच्या वाहनांना उभे राहण्याकरीता मनाई करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यासहीत दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ पासून अंमलात येईल . 


नितीन पवार ( भा.पो.से. ) , 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , 
पश्चिम उपनगरे , मुंबई . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , MUMBAI 

PERMANENT NOTIFICATION / ORDER 


O.W. No. 2735 / DCP / WEST / SUB / NOT . / TRF / 2022.— I , Nitin Pawar , Dy . Commissioner of Police , 
Traffic , Western Suburbans Mumbai , in exercise of the powers conferred on me under section 115 
of Motor Vehicles Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) , read with Government Notification No. MVA 
0589 / CR - 1061 / TRA - 2 dated 19th May 1990 do hereby issue permanent order to decrease traffic 
congestion as under . 


No. 190 / DCP / TRF / WEST / SUB / PERM./ NOT./2022 . 

NO PARKING 

66 

There will be “ No Parking " for all types of vehicles on the road in the periphery of 100 meter 
from the main gate of Sanjay Nagar Mosque ( Madrasa - E - Talimul Islam ) in the jurisdiction of 
Samta Nagar Traffic Division . 

Issued under my seal and signature of the 20th day of October 2022 . 


NITIN PAWAR ( I.P.S ) , 
Dy . Commissioner of Police , 

( Western Suburbs ) , Traffic , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , पश्चिम उपनगरे मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना / आदेश 


— 

जा . क्रमांक २७७४ / पोउआ /प.उ./ अधिसूचना / वाहतूक / २०२२. - मी , नितीन पवार , पोलीस उप आयुक्त ( पश्चिम उपनगरे ) , वाहतूक , 
मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( सन १ ९ ८८ चा अधिनियम क्र . ५ ९ ) , सह शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / 
सी.आर. - १०६१ / टी . आर . ए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित 
करीत आहे . 


अधिसूचना क्र . १ ९ २ / पोउआ / वाहतूक / पश्चिम / उपनगरे / २०२२ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ . 
वाहतुकीस मनाई 


6 


१. समतानगर वाहतूक विभागांतर्गत आकुर्ली रोडवर वाहतुकीचे नियोजन सुलभ व्हावे याकरीता पश्चिम द्रुतगती महामार्ग उत्तर वाहिनी 
अंधेरीकडून कांदिवलीच्या दिशेने येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना उत्तर वाहिनीवरील आकुर्ली सर्व्हिस रोडने आकुर्ली सबवे येथे उजवे वळण घेऊन 
लोखंडवाला संकुल , दामूनगर , क्रांतीनगर व सरळ बोरीवलीकडे उत्तर दिशेने जाणेस पुढील आदेशापर्यंत मनाई राहील . 

पर्यायी मार्ग 

२ . 

पश्चिम दुतगती महामार्ग उत्तर वाहिनी अंधेरीकडून कांदिवलीच्या दिशेने येणारी सर्व प्रकारची वाहने ही आकुर्ली सबवे लगतच्या रोडने 
बोरीवलीच्या दिशेने सरळ न येता ती डावीकडे वळण घेऊन कांदिवली पूर्व रेल्वे स्टेशनच्या दिशेने जातील व आकुर्ली रोड ठाकूर हाऊस येथून यु 
टर्न घेऊन सबवेच्या दिशेने येतील व डावीकडे वळण घेऊन बोरीवलीच्या दिशेने जातील व लोखंडवाला संकूल , दामूनगर , क्रांतीनगर येथे जाणारी 
वाहने सरळ जातील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यासहीत दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ पासून अंमलात येईल . 


नितीन पवार ( भा.पो.से. ) , 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , 
पश्चिम उपनगरे , मुंबई . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , MUMBAI 

NOTIFICATION / ORDER 


O.W. No. 2774 / DCP / WEST / SUB / NOT . / TRF / 2022.— I , Nitin Pawar , Dy . Commissioner of 
Police , Traffic , Western Suburbans Mumbai , in exercise of the powers conferred on me under 
section 115 of Motor Vehicles Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) , read with Government Notification 
No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 dated 19th May 1990 do hereby issue order as under . 

No. 192 / DCP / TRF / WEST / SUB / TEMP / NOT . / 2022 , dated 21st October 2022 . 


NO ENTRY 

1. In the jurisdiction of Samtanagar Traffic Division for better traffic regulation and to 
decrease traffic congestion ; all types of vehicles coming from Andheri to Kandivali via Western 
Express Highway North bound are prohibited to take right turn at Akurli subway to go to 
Lokhandwala Complex , Damunagar , Krantinagar and banned to go straight towards Borivali till 
further order . 


ALTERNTIVE ROUTES 

2. All types of vehicles coming from Andheri to Kandivali via Western Express Highway , 
North bound towards Akurli subway will take left turn to Kandivali East Railway Station and 
will take U turn at Thakur House and will come to Akurli subway and will take left turn to go to 
Borivali and will go Straight for Lokhandwala Complex , Damunagar , Krantinagar . 

Issued under my seal and signature of the 21st day of October 2022 . 


NITIN PAWAR ( I.P.S ) , 
Dy . Commissioner of Police , 

( Western Suburbs ) , Traffic , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

सामाजिक संघटना 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १४७ / २०२२ . - ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी धनत्रयोदशी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दीपावली , नरक चतुर्दशी , लक्ष्मी पूजन , दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दीपावली - पाडवा , भाऊबीज , बलिप्रतिपदा , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी छटपूजा , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी 
तुलसी विवाह असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा गट - क , सेवा पूर्व परीक्षा , २०२२ दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी 
होणार आहे . 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 , DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( ३ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

( ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे 

( ६ ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 


( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 
वरिल मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . ' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार 
कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – २ 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . बी - ३ यंत्र संस्था / सिद्धार्थ मायंससंमपातोडा / का.क. १०२/७३१/२०२० , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे मध्यंतरीय आदेश . 


शके १ ९ ४४ 


( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म.रा. , पुणे यांचे कार्यालयाचे इंग्रजी परिपत्रक 

जा . क्र . ADM / २ A / Liquidation / २००५ , दिनांक ७ जानेवारी २००५ . 

( ४ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नंदुरबार यांचेकडील जा . क्र . लेप / यंत्र / आवसायक नियुक्ती / 
५२४/२०२२ , दिनांक १५ जून २०२२ . 


अंतिम आदेश 


- 

क्रमांक बी -३ / यंत्र संस्था / सिद्धार्थ मायंससंमपातोडा / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ८४४ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे . प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये सिद्धार्थ मागासवर्गीय औद्योगिक यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्या , पातोडा , ता . जि . नंदुरबार यासंस्थेचे कामकाज 
विषयी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिलेले मध्यंतरी आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करी आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
संदर्भिय क्र . ४ नुसार श्री . एस . जे . पवार , लेखापरीक्षक सहकारी संस्था , तळोदा , जि . नंदुरबार यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
हा आदेश आज दिनांक ५ जुलै २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी -३ / आपला महाराष्ट्र माटेमा / का.क . १०२ / अंतरिमआ / ६०७ / २०२२ 
दिनांक २४ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरी आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 

( ३ ) लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांचेकडील जा . क्र . अव संस्था ने / यंत्र / मध्यंतरीय आदेश / १०७ / २०२२ , 
दिनांक १३ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी - ३ / गिरणा माटेको - ऑपसोलिमा / का.क .१०२ / अंतिम आ . /१०३०/२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये आपला महाराष्ट्र मायनॉरिटीज टेक्सटाईल्स को- ऑप . सोसा . लि . , मालेगाव , ता . जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज 
विषयी दिनांक २४ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरी आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करी आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
संदर्भ क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . ए . आर . आहेर , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना संदर्भ क्र . ३ , 
अन्वये सूचविल्यानुसार अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


११ 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी -३ / भारतमाटे / का.क . १०२ / अंतरिमआ / ६०८ / २०२२ 

दिनांक २४ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 

( ३ ) लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी या कार्यालयास अग्रेषित केलेले पत्र जा . क्र . अवसायक संस्थेने / यंत्र / 
मध्यंतरीय आदेश / १०७ / २०२२ , दिनांक १३ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 

अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / भारत माटेको- ऑपसोलिमा / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०३१ / २२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये भारत मायनॉरिटीज टेक्सटाईल्स को - ऑप . सोसा . लि . , म्हाडा प्लँट , न्यू इस्लामपूरा , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या 
संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक २४ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरी आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करी आहे . सदर संस्थेवर कलम 
१०३ अन्वये संदर्भ क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . ए . आर . आहेर , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना संदर्भ 
क्र . ३ अन्वये सूचविल्यानुसार अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी -३ / नाशिकडिस्ट्रीक्ट / का.क . १०२ / अंतरिमआ / ६७२ / २०२२ , 
दिनांक ७ जून २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १३७२/२०२२ , 
दिनांक २१ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


१३ 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / नाशिकडिपॉकोऑसो / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०६८ / २२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये नाशिक डिस्ट्रिक्ट पॉवरलुम को - ऑप . सोसायटीज को - ऑप . फेडरेशन लि . , मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज विषयी 
दिनांक ७ जून २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये संदर्भ 
क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . ई . सी . धुम , उप लेखापरीक्षक , सह . संस्था , मालेगाव हे शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 
झाले असल्याने त्यांचे ऐवजी संदर्भ क्र . ३ अन्वये सुचविलेल्या श्री . घनशाम केशव भालेराव , ३ रे लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी - ३ / मेराभारतटेइंडको - ऑसोमा / का.क . १०२ / अंतरिमआ / ५८ ९ / २२ , 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १२ ९ ५ / २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र /बी-३/मेराभारतटेइंकोऑसोमा/का.क.१०२/अंतिम आ . / १०६ ९ / २२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये मेरा भारत टेक्सटाईल्स इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसा . लि . , मालेगाव , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज विषयी 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये संदर्भ 
क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . ई . सी . धुम , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , ता . मालेगाव , जि . नाशिक हे शासकीय 
सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचे ऐवजी संदर्भ क्र . ३ अन्वये सुचविलेल्या श्री . मनोहर मोतीराम गवळी , २ रे लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
मालेगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी - ३ / इंडिया माटेइंको आसोमा / का.क. १०२ / अंतिम आ . / ५ ९ ४ / २०२२ , 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १२ ९ ५ / २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


१५ 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / इंडिया माटेइंको आसोमा / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०७० / २२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये इंडिया मायनॉरिटीज टेक्सटाईल्स इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसा . लि . , मालेगाव , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज विषयी 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये संदर्भ 
क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . ई . सी . धुम , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव हे सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचे 
ऐवजी संदर्भ क्र . ३ अन्वये सुचविलेल्या श्री . विनोद शिवाजी दाभाडें , अपर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


M 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 

( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी - ३ / रुक्मीणी विवका नि औ स सं / का.क . १०२ / अंतिम आ / ५ ९ ० / २०२२ , 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १२ ९ ५ / २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी- ३ / रुक्मीणी विवका नि औ स सं / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०७१ / २२. 
स सं / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०७१ / २२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये रुक्मिणी विव्हींग व कापड निर्माण औद्यो . , सहकारी , संस्था मर्या . , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज 
विषयी दिनांक २३ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
संदर्भ क्र . ३ अन्वये सुचविलेल्या श्री . विजय सुपडू पानपाटील , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 


वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील 

- 


तरतूद . 

( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी -३ / कमलमहिलामाटेमा / का.क . १०२ / अंतिम आ . / ६०४ / २०२२ , 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १२ ९ ५ / २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / कमल महिलामाटेमा / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०७२ / २२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये कमल महिला मायनॉरिटीज टेक्सटाईल्स को - ऑप . सोसा . , लि . , मालेगाव , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाजविषयी 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये संदर्भ 
क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . ई . सी . धुम , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव हे शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 
झाल्यामुळे त्यांचे ऐवजी संदर्भ क्र . ३ अन्वये सुचविलेल्या श्री . विजय सुपडू पानपाटील , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


} 


१७ 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी -३ / आंचल पॉओसओसंममा / का.क . १०२ / अंतिम आ / ६० ९ / २०२२ , 
दिनांक २४ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरी आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १२ ९ ५ / २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / आंचल पॉओसऔसंममा / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०७३ / २२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये ऑचल पावरलुम ओनर्स सहकारी औद्योगिक संस्था मर्या . , स . नं . ६५ , प्लॉट नं . ४ , निशांत नगर , मालेगाव , ता . मालेगाव , 
जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक २४ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . 
सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये संदर्भ क्र . ३ अन्वये सुचविलेल्या श्री . विजय सुपडू पानपाटील , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी - ३ / निलिमापाटीलससं / का . क . १०२ / अंतरिम आ . / ६१२ / २०२२ , 
दिनांक २४ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १२ ९ ५ / २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / निलिमापाटीलटेकोआसो / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०७४ / २२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये निलिमा पाटील टेक्सटाईल्स को - ऑप . सोसा . लि . , अजंग वडेल , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज विषयी 
दिनांक २४ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये संदर्भ क्र . 
२ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . वाय . एन . मोकळ , हे शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचे ऐवजी संदर्भ क्र . ३ 
अन्वये सुचविलेल्या श्री . मनोहर मोतिराम गवळी , २ रे लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


१ ९ 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी - ३ / गिरणामाटे / का . क . १०२ / अंतरिम आ . / ६०७ / २०२२ , 
दिनांक २४ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १२ ९ ५ / २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक यंत्र / बी -३ / गिरणा माटेको - ऑपसोलिमा / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०७५ / २२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये गिरणा मायनॉरिटी टेक्सटाईल्स को - ऑप . सोसा . लि . , मालेगाव , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज 
विषयी दिनांक २४ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
संदर्भ क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . आर . डी . पाटोळे , लेखापरीक्षक , मालेगाव हे शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 
झाल्यामुळे त्यांचे ऐवजी संदर्भ क्र . ३ अन्वये सुचविलेल्या श्री . सुखदेव भिमराव पाटील , लेखापरीक्षक श्रेणी - १ , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी - ३ / हिंदुस्थान माटेकोऑसोमा / का.क . १०२ / अंतिम आ . / ५ ९ १ / २०२२ , 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १२ ९ ५ / २०२२ , 
दिनांक १५ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


२१ 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / हिंदुस्थान माटेकोऑसोमा / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०७६ / २२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये हिंदुस्थान मायनॉरिटीज टेक्सटाईल्स को- ऑप . सोसा . लि . , न्यू इस्लामपुरा , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज विषयी 
दिनांक २३ मे २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये संदर्भ 
क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . वाय . एन . मोकळ , ३ रे लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , तालुका मालेगाव हे शासकीय 
सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचे ऐवजी संदर्भ क्र . ३ अन्वये सूचविलेल्या श्री . विनोद शिवाजी दाभाडे , अप्पर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
मालेगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

वाचावे . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . यंत्र / बी -३ / न्यू इंडिया पॉवरलुम / का.क . १०२ / अंतरिम आ . / ६७१ / २०२२ , 
दिनांक ७ जून २०२२ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश व त्या आदेशात नमूद केलेले सर्व संदर्भ कृपया पहावे . 
( ३ ) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . १३७२/२०२२ , 
दिनांक २१ जून २०२२ रोजीचे पत्र . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / न्यू इंडियापॉओसओसंमा / का.क .१०२ / अंतिम आ . / १०८१ / २२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये न्यू इंडिया पॉवरलुम ओनर्स सहकारी औद्योगिक संस्था मर्यादित , मोतीतालाव , इस्लामपुरा , ता . मालेगाव , जि . नाशिक या संस्थेचे 
कामकाज विषयी दिनांक ७ जून २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ 
अन्वये संदर्भ क्र . २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री . ए . एस . बागुल , उप लेखापरीक्षक , अधिन विलेप , सहकारी संस्था , 
ता . मालेगाव , जि . नाशिक यांची पदोन्नतीने धुळे लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , धुळे येथे बदली झाल्यामुळे त्यांचे ऐवजी संदर्भ क्र . ३ अन्वये 
सुचविलेल्या श्री . मनोहर मोतीराम गवळी , २ रे लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
२३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ , जि . यवतमाळ यांजकडून 


( १ ) 


अ . क्र . 


१ 


वाचावे . 


. — १ . 

▬▬ 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 
१८४/१५६ ( २ ) , दिनांक १ ९ / ०३ / १ ९ ६८ . 


२ . 

शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० / १५ - स दिनांक २/४/२००५ . 

३. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँक / डी -४ / ना . पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३/७/२००५ . 
४. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँक / डी -४ / ना . पतसंस्था / का.क. १५६ , दिनांक २१/११/२०११ 


५. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५/१२/२०१५ रोजीचा आदेश . 

६. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , 
दिनांक १/०१/२०१७ . 


आदेश 

क्रमांक जिउनि - यवत / वि - २ / श्री . बालाजी पत / कलम १५६/५०७८/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी नानासाहेब चव्हाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ या 
आदेशान्वये श्री . बालाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . यवतमाळ र.न. ३४८ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दि . ३०.०४.२०२२ रोजीचे 
ठरावमध्ये नमूद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 


७. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय पत्र क्र . पतसंस्था / स.आ. - ५ / 
खर्च वसुली आदेश / २०१८/८७२ , दि .६.०४.२०१८ . 


८. व्यवस्थापक , श्री . बालाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , यवतमाळ यांचेकडील पत्र दि . १२.०८.२०२२ 
रोजीच्या पत्राने संस्थेचे वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा 
दिनांक ३०.०४.२०२२ रोजीच्या ठरावाची छायाप्रत . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 

श्री . प्रभाकर नथ्थुजी सोनटक्के 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


( ४ ) 

विशेष वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 


यवतमाळ 

जिल्ह्यापुरते 


वरीलप्रमाणे वाचा क्र . ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचित करण्यात येत की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदाराकडील ताबा , जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये . 


वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

१. वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदर अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , ९ ८ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांना दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात ' अ -३ ’ , ‘ अ -४ ’ व ‘ ब ’ कर्ज वसुलीची माहीती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांच्या मृत्यु झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबत नमुना ‘ अ १ ’ , ‘ अ २ ' व ' अ ४ सोबत जोडलेला आहे . 

6 

> 


२४ 


६. मा . उच्च न्यायलय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि . बेसीन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधनकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०५ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या मुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे केठेही ' महाराष्ट्र शासन नियुक्त ' व आणि किंवा ' सिव्हील कोर्ट ' ' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ' या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे कलम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 
पतसंस्था असा फलक लावता येऊ शकेल . 

" 2 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या / जामीनदारांच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून वसुल करण्याची कार्यवाही करावी . 


सहकारी बँक / 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


१३. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दि . १/०१/२०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे . बँकेचे / पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली 
अधिकाऱ्याचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


यवतमाळ , 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ . 


नानासाहेब चव्हाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई विरार यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक वि . शा / टे -१३ / मनाई आदेश / २०२२-७००१.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक 
२६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नवरात्रौत्सव या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते . 


ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा. / अधि प्रदान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 


मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरा रोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीय , पेल्हार नालासोपारा , तुळींज , विरार , अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 


त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 

३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वादय वाजवणे . 


२५ 


६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 


७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

6 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 

> 

प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

४. सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे ००-०१ वाजे पासून ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २४-०० वाजे पर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


वसई - विरार , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या . ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) /एल.डब्ल्यू . / ३७ ( १ ) ( २ ) / २ ( ६ ) / १० ( २ ) / ( २ ) / २०२२ . – ज्याअर्थी , बृहन्मुंबईतील सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक 
सुरक्षितता राखण्यासाठी मी , संजय लाटकर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई , मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कलम ३७ चे 
उप - कलम ( १ ) आणि ( २ ) कलम २ चे पोट - कलम ( ६ ) आणि कलम १० चे पोट - कलम ( २ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा ( १ ९ ५१ चा महा . XXII ) 
याद्वारे ३ नोव्हेंबर २०२२ च्या ०० - ०१ तास ते २ डिसेंबर २०२२ रोजी २४ - ०० तास या कालावधीसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबईमध्ये खालील गोष्टींना 
प्रतिबंधित करतो , 


१. ( अ ) शस्त्र , अग्निशस्त्रे , बॅटन , तलवारी , भाले , दंडुके , सोटे , बिना परवाना बंदुका , चाकू , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा इतर कोणतीही 
वस्तू जी शारीरिक हानी ( हिंसा ) करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशी हत्यारे बाळगणे ज्या अधिकाऱ्याने परवाना दिला असेल किंवा सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून अशी शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट परवानगी मागितली असेल अशा बंदुकांसाठी वगळता , 

( ब ) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेणे , 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याची किवा प्रक्षेपित करण्याची साधने , वाहून नेणे , गोळा करणे आणि 

तयार करणे . 


( ड ) व्यक्ती किंवा प्रेत किंवा आकृती किंवा पुतळे यांचे प्रदर्शन . 

( ई ) सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार , गाणी गाणे , संगीत वाजवणे . 


( च ) बृहन्मुंबई शहरात तैनात असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याच्या मते , शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू तयार करणे , प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारित करणे जेणे करून सामाजिक नैतिकता किंवा सुरक्षा 
धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकणेस कारणीभूत ठरू शकेल . 


२. जर कोणतीही व्यक्ती अशा कोणत्याही वस्तूसह सशस्त्र जात असेल किंवा अशा प्रतिबंधाचे उल्लंघन करत कोणताही उपरोधक पदार्थ 
किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र घेऊन जात असेल , तर तो / ती कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत निशस्त्र होण्यास जबाबदार असेल किंवा 
त्याच्याकडून संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र जप्त करण्यास जबाबदार असेल त्यांचेकडील जप्त केलेली वस्तू , उपरोधिक पदार्थ , 
स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल . 


३. हा आदेश , कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत किंवा नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या वरिष्ठांना 
किंवा त्याच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार , शस्त्रे बाळगण्यासाठी लागू होणार नाही . हा आदेश खाजगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा किंवा चौकीदार 
इत्यादींना लागू होणार नाही , जे ३१/२ फूट पर्यंत लांबीपर्यंतच्या लाठ्या बाळगत आहेत . 

वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतर या आदेशाची मुदत संपली तरीही , 


४ . 


( अ ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते , चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केल्या जाऊ शकते . 
( ब ) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भीत झालेल्या कोणत्याही दंड , जप्ती किंवा शिक्षा लागू केल्या जाऊ शकतात , जणू 
हा आदेश कालबाह्य झाला नाही . 


मी , पुढे असे निर्देश देतो की , बृहन्मुंबईमध्ये सदर आदेशाच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा 
मेगाफोनद्वारे घोषित करून , तसेच उपलब्ध कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित करून प्रकाशित केला जाईल . 
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


संजय लाटकर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


२७ 


No. CP / XI ( 6 ) /L.W./37 ( 1 ) ( 2 ) / 2 ( 2 ) / 10 ( 2 ) / ( 10 ) /2022.— WHEREAS , considering necessity for the 
preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Sanjay Latkar , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of section 37 read with sub - section ( 6 ) of section 2 and 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit 
the following Act throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 3rd November 
2022 to 24-00 hours on 2nd December 2022 , 


1. ( a ) The Carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , 
sticks or Lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm 
( violence ) , save for such firerms where license has been granted by this authority or where specific 
permission is sought for carriage of such arms from the competent authority , 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosives , 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles , 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof , 

( c ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music , 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations , and the preparation , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend to overthrow the state . 


2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed or 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him / her by any 
police officer , and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited 
to the State Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 


4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 
( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 
Given under my hand and Seal on this 20th day October , 2022 at Mumbai . 


SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 


— 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / ( ३ ) /ए.पी./३७ ( ३ ) / १० / २०२२ . – ज्याअर्थी , विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे , शांतता व सार्वजनिक 
सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे . 


त्याअर्थी , पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि 
मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध 
घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते . 


आता , म्हणून , मी , संजय लाटकर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( १ ९ ५१ चा महा . 
अधिनियम XXII ) च्या कलम १० मधील पोट - कलम ( २ ) सह कलम ३७ मधील पोट - कलम ( ३ ) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करताना , याद्वारे १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००-०१ तासांपासून सुरू होणाऱ्या आणि १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी २४-०० वाजता संपणाऱ्या 
१५ दिवसांसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे 


— 


( १ ) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध 

( २ ) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि 

( ३ ) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर , वाद्ये , वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर . 


आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे : - 

( अ ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ . 


( ब ) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी / दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक . 

( क ) कंपन्या , क्लब , सहकारी संस्था , इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका . 

( ड ) सामाजिक मेळावे आणि क्लब , सहकारी संस्था , इतर सोसायट्या आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक . 
( ई ) चित्रपटगृहे , नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट , नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या 
उद्देशाने संमेलने . 


( फ ) सरकारी किंवा निम - शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयांमध्ये 
किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन 


( ग ) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा , महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने . 

( ह ) कारखाने , दुकाने , आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार , व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने , 

( य ) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुका , ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त , बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी 
दिली आहे . 


वरील 

केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी , 
नमूद 

( अ ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते , चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते . 
( ब ) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड , शिक्षा , जप्ती हा आदेश कालबाह्य झाला नसल्याप्रमाणे लागू 
केली जाऊ शकते . 


- 


मी पुढे असे निर्देश देतो की , हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे , न्यायालये , सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती 
चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून 
प्रकाशित केला जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


संजय लाटकर , 

पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
२ ९ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 

No. CP / XI ( 6 ) / ( 14 ) /A.P./37 ( 3 ) / 10 ( 2 ) /2022.- WHEREAS , based on the information received from 
various sources , it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of 
public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties . On that 
account , it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful 
assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility 
and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the 
areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai . 


NOW , THEREFORE , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , do hereby 
prohibit , for the period commencing from 00-01hours on 1st November 2022 and ending at 24-00 
hours on 15th November 2022 throughout the City of Brihan Mumbai . 


( i ) Any assembly of five or more persons , 

( ii ) Any procession of any persons and 


( iii ) Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of crackers 
in any procession by the assembly . 


The prohibition contained in the order is exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 

( b ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 

( c ) Statutory meeting of companies , clubs , co - operative societies , other societies and 
associations . 


( d ) Social gathering and meeting of clubs , co - operative societies , other societies and 
associations to transact their normal business . 


( e ) Assemblies in or around Cinema houses , theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films , dramas or performances as the case may be . 


( f ) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi - Governmental functions . 


( g ) Assemblies in or around schools , colleges and other educational institutions for academic 
activities . 


( h ) Assemblies in factories , shops , and establishments for normal trade , business and callings . 
( i ) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 

Not withstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of 
this Order may be imposed as if this order had not expired . 


I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof , in conspicuous part of public places , Courts , Government Offices and by 
proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 

Given under my hand and seal on the 20th day of the October , 2022 . 


SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 


वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल- १ , दि . १८ / ८ / १ ९९ ४ . 

( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. 
आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ / ९ / १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / 
का.वि .६०७ / प्र.क्र . ०१/२०२२ पुणे , दिनांक १०/०१/२०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र . न . भू . / गावठाण / मौजे मुंब्रा / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२ / 
२५४८ ठाणे , दिनांक २८ / ० ९ / २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना.भू .२ / गांवठाण / अधिसूचना / २०२२ / ३ ९९ ५ . – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ / ०८ / १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर- ४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ / १ / १ ९९ ४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का . वि . ६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ , दिनांक १०/०१/२०२२ अन्वये उप संचालक भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - मुंब्रा हे १६४७ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक कळवा यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कळवा मध्ये मौजे - मुंब्रा मधील १६४७ मिळकती नव्याने नगर भूमापन 
अधिकारी , ठाणे यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे 
मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ८,१७ , ९ ०४ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ पासून 
होणेची आहे . 


जयंत निकम , 
उप संचालक , 

भूमि अभिलेख कोंकण प्रदेश , 
मुंबई . 


अ . 

क्र . 


१ 

१ 


२ 

३ 

४ 

५ 


७ 


जिल्हा तालुका 


२ 

ठाणे 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा - या गावांचा / मिळकतींचा तपशिल 

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

पुनर्रचने नंतरची स्थिती 

( धुनर्रचनेपूर्वी ) 

गावे 

६ 


३ 

ठाण 


मुंबई 
, 

दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


कार्यालयाचे नांव 


४ 

नगर भूमापन अधिकारी , ठाणे 


५ 


कळवा 


बाळकुम 

कळवा 

पारसिक 


खारागाव 

मुंब्रा 

कौसा 


200 


एकूण 


मिळकती 

७ 


१३०८ 

३५७ ९ 

२८८ 


५१४ 

१० ९ ८ 

१०४८ 


www.k 


७८३५ 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 

मिळकती 

९ 


गावे 

6 


मुंब्रा पैकी 


१६४७ 


सजा १० 

कळवा 


गाव 


मिळकती 


मुंब्रा 

कासा 

मुंब्रा पैकी 

एकूण 


बाळकुम 

कळवा 

पारसिक 

२८.८ 

खारीगाव ५ ९ ४ 

१० ९ ८ 

१०४८ 

१६४७ 

९ ४८२ 


१३०८ 

३५७ ९ 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


शरा 


सदर सजाचे काम नगर 

भूमापन अधिकारी ठाणे 
यांचेकडील 
परिरक्षण 
भूमापक 

कळवा यांचेकडून करून घेणेचे आहे . 


उप संचालक भूमि अभिलेख , 

कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३१ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 


वाचा . 


१ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . / आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दि .१८ / ८ / १ ९९ ४ . 

२ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर 
४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ / ९ / १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / 
का.वि. ६०७ / प्र.क्र . ०१/२०२२ पुणे , दिनांक १०/०१/२०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौज - कावेसर / परिरक्षण प्रस्ताव / 
२०२२ / २४६० ठाणे , दिनांक २५ / ० ९ / २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना.भू .२ / गांवठाण / अधिसूचना / २०२२. – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / 
प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ / ०८ / १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर- ४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक 
२२ / ० ९ / १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि. ६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ , दिनांक १०/०१/२०२२ अन्वये उप संचालक भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - कावेसर हे १२३४ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक कासारवडवली यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कासारवडवली मध्ये मौजे- कावेसर मधील १२३४ मिळकती नव्याने नगर 
भूमापन अधिकारी , ठाणे यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस 
एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये २६,२५,५२५ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ 
पासून होणेची आहे . 


जयंत निकम , 

उप संचालक भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ 


अ . 

क्र . 


१ 


o 


३ 

४ 


५ 


जिल्हा तालुका 


२ 


ठाण 


३ 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा - या गावांचा / मिळकतींचा तपशिल 

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

पुनर्रचनेनंतीस्थिती 


ठाणे 


मुंबई , 

दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ . 


कार्यालयाचे 

नाव 


४ 


नगर भूमापन 

अधिकारी ठाणे 


सजा ५ 


कासार 

वडवली 


गावे 

६ 


कासारवडवली , कावेसर पैकी , कोलशेत , चितळसर मानपाडा , माजिवडा 


एकूण 


मिळक 

ती 

७ 


५६०३ 


५६०३ 


परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे 
गाव 


गावे मिळकती 

८ 

९ 


कावेसर पैकी 


१२३४ 


सजा 

१० 


कासार 

वडवली 


गावे 


कासारवडवली , कावेसर पैकी , 
कोलशेत 
, 
चितळसर मानपाडा , माजिवडा 


कावेसर पैकी 


एकूण 


मिळकती 

१२ 


५६०३ 


१२३४ 


६८३७ 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक भूमि अभिलेख , 
कोंकण 
प्रदेश 
, 
मुंबई 
. 


शेरा 


१३ 


सदर सजाचे काम 
नगर भूमापन 

अधिकारी ठाणे यांचेकडील 
परिरक्षण भूमापक 


कासारवडवली 

यांचेकडून करून 
घेणेचे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


w 

w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / २०२०-२१ / १०७ / 
४६८१ / सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , शिरीन प्लाझा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १६८ , प्लॉट नं . ५२ , मौजे 
ममदापुर , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


३४ 


कर्जत , 

दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ . 


रवींद्र रावसाहेब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएस / एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १६६३ / ११३४४ / 
सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , अशफोर्ड रॉयल ए विंग को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . ३३८ / ए -१,२,३ भांडूप व्हिलेज , 
एस.एस. रोड , नाहूर ( पश्चिम ) , मुंबई ४०००७८. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यांत 
आले आहे . 

66 

66 


नवी मुंबई , 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ . 


अरूण चौगले , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस विभाग , मुंबई . 


क्रमांक 

आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५० ९ ८ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , लक्ष्मी कॅस्टेलो डी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . ६३ , हिस्सा नं . ३ ते ५ , मौजे बोपेले , नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / 
५० ९ ८ / २०२२-२३ / सन २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


कर्जत , 

दिनांक २१ जून २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५० ९९ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , लक्ष्मी कॅस्टेलो ई विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . ६३ , हिस्सा नं . ३ ते ५ , मौजे बोपेले , नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / 
५० ९९ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ . 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


कर्जत , 

दिनांक २१ जून २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 
यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०० / २०२२-२०२३ / 
४०२ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , द मिस्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . ९ ७ / ० , ४१/० , दहिवली तर्फे निड - आकुर्ले , ता . कर्जत , जि . 
रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / जेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०० / 


२०२२-२३ / सन २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 


कर्जत , 

दिनांक २३ जून २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / जीएनएल / ( ओ ) / ६ ९ ० / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , तत्व फेज II मेन्टेनन्स को - ऑप . सोसायटी लि . , सर्व्हे 
नं . १ ओ / १ / १ ओ , मु . पो . पिंगळस , ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / जीएनएल / ( ओ ) / ६ ९ ० / २०२२-२०२३ / सन 


२०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


कर्जत , 

दिनांक ८ जुलै २०२२ . 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ अ 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०१ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , ॲस्पायर पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
५६ , प्लॉट नं . २० , २१ , मौजे बोपेल , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०१ / २०२२ 
२३ / सन २०२२ . 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 


कर्जत , 

दिनांक १८ जुलै २०२२ . 


३५ 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०२ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , निर्मल प्राईड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे 
नं . १७५ , प्लॉट नं . ३१ , मौजे ममदापूर , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०२ / २०२२ 


कर्जत , 

दिनांक २ ९ जुलै २०२२ . 


२३ / सन २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 

यांजकडून 

यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 


३६ 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०३ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
- 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , अथर्व रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
७ / बी , प्लॉट नं . ३१ , श्री सिद्धीविनायक मंदिराजवळ , नानामास्तर 
नगर , मुद्रे ( खु . ) , ता . कर्जत , जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०३ / २०२२-२३ / सन २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

" 


कर्जत , 
दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०४ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , पूजन पॅलिसिया फेज - १ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १६२ / ए / १,१६२ / ए / २ , प्लॉट नं . १ / २ , दहिवली तर्फे निड , 
ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / 
( टिसी ) / ५१०४ / २०२२-२३ / सन २०२२ . 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


कर्जत , 

दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . कर्जत , जि . रायगड . 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०५ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १७५ , 
प्लॉट नं . ५१ , दिलकप कॉलेज रोड , ममदापूर , नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / 
५१०५ / २०२२-२३ / सन २०२२ . 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


कर्जत , 

दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा रायगड 
यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०६ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , व्हाईट कॅस्टल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
१०५ , प्लॉट नं . ०२ , ०३ , ०४ आणि ०५ , जिजाबाई नगर , एचपी 
पेट्रोल पंपाच्या समोर , दहिवली तर्फे निड , ता . कर्जत , जि . रायगड , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०६ / २०२२ 


२३ / सन २०२२ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


कर्जत , 

दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
यांजकडून 

यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०७ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , मॅपल ग्रीन्स ए , बी , सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . ८४/३ , भिवपुरी रोड , रेल्वे स्टेशन , उकुल , ता . कर्जत , जि . 
रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०७ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ . 


ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ व नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


कर्जत , 

दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०८ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , मॅपल ग्रीन्स ओ , पी , क्यु सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . ८४/३ , भिवपुरी रोड , रेल्वे स्टेशन , उक्रुल , ता . कर्जत , जि . 
रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१०८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ . 


ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


कर्जत , 

दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था . 

ता . कर्जत , जि . रायगड . 


११ 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१० ९ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , अविघ्न रेसिन्डेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे 
नं . १ ९ , हिस्सा नं . १ ओ / २ ओ / भू.क्र . २ ते ५ , साईबाबा मंदिराजवळ , 
बोपेले , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१० ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ . 


ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


कर्जत , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


३७ 


कर्जत , 

दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


" 


— 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५११० / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , कृष्णा प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
१६ ९ , प्लॉट नं . ३८ , ममदापुर , ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५११० / २०२२-२३ / सन 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


" 


२०२२ . 

ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


" 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
यांजकडून 

यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१११ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
- 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , अनंत ग्रीन्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १ ९ , 
हिस्सा नं . ८/१ , ८/२ , मौजे कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५१११ / २०२२-२३ / सन 


२०२२ . 

ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 
असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


कर्जत , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५११२ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , रिद्धी - सिद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ५१ , 
हिस्सा नं . २७ , प्लॉट नं . २७ , हजारे नगर , बोपेले , नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / 
५११२ / २०२२-२३ / सन २०२२ . 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ 
( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

66 


कर्जत , 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५११३ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , राजबाग बिल्डिंग नं . ४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . ४४ आणि ४५ , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५११३ / २०२२-२३ / सन 
२०२२ . 


ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


कर्जत , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 

यांजकडून 

अधिसूचना 


कर्जत , 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ . 


" 


— 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५११४ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , राजबाग बिल्डिंग नं . ५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . ४४ आणि ४५ , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिसी ) / ५११४ / २०२२-२३ / सन 
२०२२ . 

ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


" 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०२२ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
३ ९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 

यांजकडून 

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / ४ ९ ४ . 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , सह्याद्री सहकारी दुग्ध 
उत्पादक संस्था मर्या . पांग्रड , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . 
एस.डी.जी. / के.डी.एल. / अ.जी.आर. / ओ . / ५१७ / सन २०२२ , दिनांक 
२ ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिओ ) / ५११५ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , बेलेझा हिल व्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
८२ , व्हिलेज बोरीवली , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टिओ ) / ५११५ / २०२२-२३ / सन 

२०२२ . 


ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१ ९ ६१ व नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


कर्जत , 

दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युडी / एचएसजी / ( टीसी ) / २००७१ / १० ९ १ / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , अलीज टॉवर को - ऑप 
हौसिंग सोसा . लि . , ओल्ड सर्व्हे नं . १७ व १ ९ , न्यु सर्व्हे नं . ६ ९ ४८ 
ताडदेव विभाग , एम . एस . रोड , ताज सिनेमा , मुंबई ४०० ००८ , ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था असून उप 
वर्गीकरण “ सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


" 


राजेश लव्हेकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डी विभाग , मुंबई . 


उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम ( १२ ) ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


66 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२/४८० .. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , मालवण तालुका मत्स्य 
शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . मालवण , ता . मालवण , 
जि . सिंधुदुर्ग , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्र . एस . डी.जी. / एम.एल.एन. / जी.एन.एल ./ ( ओ . ) / 
३२३/२०२२ , दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


66 


उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम ( १२ ) ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

" 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


" 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


